राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयास लेखाशिर्षनिहाय 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक :- राछासे-२६२२/प्र.क्र.११/क्रीयुसे-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ मार्च, २०२२. 
वाचा :- 
१. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/निधी मागणी/२०२१-२२/ 
का-५/९९६, दि. २८ फेब्रुवारी, २०२२ 
२. वित्त विभाग, झासन निर्णय, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४.१०.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयातंर्गत गट प्रमुख व त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या कार्यालयांना सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार लेखाशिर्ष निहाय तरतुद अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीवर टप्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांच्या 
संदर्भीय क्रमांक (१) च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयांना 
लेखाशिर्ष निहाय उर्वरित अवितरीत निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयातंर्गत गट प्रमुख व त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या कार्यालयांना सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत खालीलप्रमाणे लेखाशिर्षनिहाय उर्वरित 
तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. उपशीर्ष अर्थसंकल्पित । सुधारित वितरीत निधी | आता वितरीत 
निधी अंदाजात करावयाचा निधी 
तरतूद 
१ ०३ अतिकालीक भत्ता रू. ८.४० लक्ष |S. ६.७२ लक्ष । रू. ६.७२ लक्ष ॥ ae | 
2 ०६ दुरध्वनी वीज व पाणी | रू. ७०.०० लक्ष | रू. ६३.०० लक्ष | रू. ६३.०० लक्ष Foo 
3 १० कंत्राटी सेवा रू. ०.०१ लक्ष  ।रू.०.१लक्ष रू. ०.००७५ लक्ष | रू. ०.०९२५ लक्ष 
४ ११ देशांतर्गत प्रवास रू. ११.०० लक्ष | रू. ८.२५लक्ष |B. ८.२५ लक्ष poo 
4 १३ कार्यालयीन खर्च रू. १००.०० लक्ष | रू.९०.०० लक्ष | रू. ९०.०० लक्ष Fo -- | 
& १४ भाडेपट्टी व कर रू. ८०.०० लक्ष | रू. ७२.०० लक्ष | रू. ७२.०० लक्ष Poo 
२१ सामुग्री व पुरवठा रू. ९००.०० लक्ष | रू.६४५.०० लक्ष | रू. ५४०.०० लक्ष | रू. १०५.०० लक्ष 
२४ पेट्रोल, तेल व वंगण | रू. ६३.०० लक्ष | रू. ७५.०० लक्ष |S. ४७.२५ लक्ष | रू. २७.७५ लक्ष 
२७ लहान बांधकाम रू. ००.५० लक्ष | रू. ०.३८ लक्ष | रू. ०.३७५ लक्ष | रू. 0.004 लक्ष 
१० २८ व्यावसायिक सेवा रू. १०५.०० लक्ष | रू.१०५.०० लक्ष | रू. ८९.२५ लक्ष | रू. १५.७५ लक्ष 
११ 39 सहाय्यक अनुदाने रू. २.९४ लक्ष  ।रू. २.२१ लक्ष | रू. ००.०० रु. २.२१ लक्ष 
१२ ३४ शिष्यवृत्ती व विद्यावेतन | रू. ०.८६ लक्ष  । रू. ०.७३ लक्ष | रू. ००.०० रू.०.७३ लक्ष 
एकूण रू.१३४१.७१ रू.१०६८.३९ । रू.९१६.८५ लक्ष | रू. १५१.५३ लक्ष 
लक्ष लक्ष 


उपरोक्त तक्त्यामध्ये दर्शविल्यानुसार राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयांना लेखाशिर्ष (२२०४ 
००१६) या लेखाशिर्षाखाली सुधारित अंदाजानुसार एकूण रू. १०६८.३९ लक्ष इतकी तरतूद करण्यात 
आली आहे. त्यापैकी एकूण रू. ९१६.८५ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सुधारित 
अंदाजानुसार उर्वरित रू. १५१.५३ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२२/प्र.क्र.११/क्रीयुसे-३ 


२. याकरीता संबंधित कार्यालयाचे समादेशक अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 
दि. १७.०४.२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग ३ मधील 
अ.क्र. ४ नियम क्र. २७२) अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निधी 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-३२४/२०२२/व्यय-५, 
दि. १५/०३/२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२३१८२५०१८८२१ असा आहे. हा AA 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Swati Madhukar 
Nanal 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 
) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 
) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 
) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.राज्य मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 
) मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११) अतिरिक्त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 
१३) महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
१४) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
) विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) राष्ट्रीय छात्र सेना, गट मुख्यालय, मुंबई 
) अवर सचिव (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) वित्त विभाग-व्यय-५, अर्थसंकल्प-८ व नियोजन विभाग-का.१४७१, मंत्रालय, मुंबई 
) निवड नस्ती, क्रीयुसे-३ 


—O 
yaa) 


१९ 
२० 


पृष्ठ २ पैकी २ 


